तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन 
२०२४ करीता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या 
दिंड्यांना प्रती दिडी रु.२०,०००/- इतके अनुदान 
वितरणास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ जुले, २०२४ 


वाचा :- 9) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१४.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, नगर विकास 
विभाग, शासन पत्र क्र.वबैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

2) नगर विकास विभाग, शासन आदेठा क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.२१८/नवि-१८, दि.२२.०६.२०२४ 

३) शासन पत्र सममांक दि.२४.०६.२०२४ व दि.२६.०६.२०२४ 

४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३३८/२०२४, दि.२५.०६.२०२४ 

५) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०१.०७.२०२४ 

६) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३५७/२०२४, दि.०२.०७.२०२४ 

७) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.०३.०७.२०२४ 

८) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.साप्र/२/आरआर/३६१/२०२४, दि.०४.०७.२०२४ 
ज्ञापन :- 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१४ जून, २०२४ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत तिर्थक्षेत्र 
पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन २०२४ करिता मानाच्या १० पालख्यांसोबत येणाऱ्या प्रत्येक दिंडीला 
रु.२०,०००/- इतके अनुदान सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.५ येथील 
दि.०१.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय 
आयुक्त, पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी यात्रा सन 
२०२४ करिता मानाच्या १० पालख्यांपैकी of मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ३४४ दिंड्यांना संदर्भाधीन 
दि.०३.०७.२०२४ रोजीच्या शासन ज्ञापनान्वये निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. आता विभागीय 
आयुक्त, पुणे यांनी दि.०४.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये श्री संत निळोबाराय संस्थान, पिंपळनेर, अहमदनगर या 
पालखी सोहळ्यासोबतच्या एकूण ६१ दिंड्यां तसेच श्री संत मुक्ताबाई संस्थान मुक्ताईनगर, जळगांव या पालखी 
सोहळ्यातील १ अशा एकूण ६२ दिंड्यांची यादी सादर केली असून या ६२ दिंड्यांना प्रती दिंडी रु.२०,०००/- 
(अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) याप्रमाणे एकूण रु.१२,४०,०००/- (अक्षरी रुपये बारा लाख चाळीस हजार फक्त) 
इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. ( श्री संत निळोबाराय संस्थान, पिंपळनेर, 
अहमदनगर व तसेच श्री संत मुक्‍ताबाई संस्थान मुक्ताईनगर, जळगांव या पालखी सोहळ्यासोबतच्या ६२ 
दिंड्यांची यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे) 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या दि.०२.०७.२०२४ व दि.०४.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रांन्वये मानाच्या १० 
पालखी सोहळ्यांपैकी ०७ मानाच्या पालख्यांसोबतच्या ४०६ दिंड्यांची माहिती प्राप्त झाली असून उर्वरित ०३ 
मानाच्या पाळख्यांसोबतची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या दिंड्यांना निधी वितरीत करणेबाबत शासन ज्ञापन 
निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


३. दिंडी प्रमुखांच्या खात्यावर निधी जमा करण्याच्या कार्यवाहीसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा VPDA 
प्रणालीस सूट देण्यात येत आहे. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास व झासन निर्णय दि.१७.४.२०१५ मध्ये 
नमूद मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यास तसेच देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्याच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे 
विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
४. एम.टी.आर.३१ वर देयके सादर करण्यास मंजूरी देण्यात आली असल्यामुळे दरपत्रकाची साक्षांकित प्रत 
जोडण्याची अट व माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाची मान्यता घेण्याची तसेच देयकांसोबत जाहिरातीचा 
आकार विहित आकार दर्शविणारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनायचे पत्र व तिसरी प्रत माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयास पाठविण्याची अट आणि देयकांसोबत उपप्रमाणाऐवजी या शासन निर्णया सोबत जोडण्यात 
आलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीवर Pass for payment करुन देयके कोषागारामध्ये सादर करण्यास याद्वारे विशोष 
बाब म्हणून मंजूरी देण्यात आली असल्याने सदर लाभार्थ्यांच्या यादीलाच उपप्रमाणक म्हणून ग्राह्य धरण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी जाहिराती संबंधीत उपरोक्‍त सर्व अटी शिथिल करण्यात येत आहेत. 
५. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.एन-३ मधील लेखाशिर्ष २२३५बी३६१, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी” या 
उद्दिष्टाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. सदरील योजेनेसाठी निधी 
वितरणास उपायुक्‍त सामान्य प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” तसेच तहसिलदार सामान्य 
प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” एक वेळची बाब म्हणून घोषित करण्यात आले 
आहे. तसेच सदर अनुदानाची रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी तहसिलदार सामान्य प्रशासन, पुणे 
विभाग, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 
६. सदर ज्ञापन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि.१७.४.२०१५ वित्तीय अधिकर नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१ उपविभाग-२, मधील अ.क्र.८, नियम क्र.१७, 
नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६१८/२०२४/व्यय-१४, दि.२९.०६.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Mt सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१५१८०२५०८७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SOMNATH NAMDEO 
BAGUL 


(सो. ना. बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


४. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 

५. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र १/ २ मुंबई / नागपूर 
७. अवर सचिव, रोखझाखा, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. श्री. अक्षयमहाराज भोसले, सातारा, प्रदेशाध्यक्ष, शिवसेना धर्मवीर अध्यात्मिक सेना, महाराष्ट्र 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/विघयो) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. १५.०७.२०२४ रोजीचे परिशिष्ट «ap 
अ.क्र. 'पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
श्री.संत निळोबाराय संस्थान, ता.पारनेर जि.अहमदनगर 

१ श्री.संत निळोबाराय दिंडी श्री.अशोक साहेबराव सावंत 
२ भगवंत बाबा मोरे श्री.बबुशा मोरे 

३ श्री.पांडूरंग प्रासादिक दिंडी श्री.नबनाथ महाराज गवारे 

¥ विष्णुपूर पायी दिंडी सोहळा श्री.दादा महाराज पिंगळे 

ण श्री.संत ATA दिंडी सोहळा श्री.गणेश हजारे 

द श्री.महादेब पायी दिंडी सोहळा शंकरराव कारखिले 

७ भैरवनाथ पायी दिंडी सोहळा श्री.भास्कर महाराज पोटे 

८ सिध्देश्वर पायी दिंडी सोहळा श्री.पांडूरंग महादेव चत्तर 

९ श्री.सिध्देश्वर पायी दिंडी श्री.छगन नानासाहेब इथापे 

१० श्री.हनुमान पायी दिंडी श्री.पंढरीनाथ महाराज माने 

११ पांडूरंग प्रासादिक पायी दिंडी श्री.एकनाथ महाराज अवारी 
१२  । श्री.भैरबनाथ पायी दिंडी सोहळा श्री.अर्जुन साहेबराव चासकर 
१३ । आंबिकामाता पायी दिंडी सोहळा,देवी भोयरे ता.पारनेर श्री.भामाजी रामभाऊ मुळे 
१४ | संत निळोबाराय पायी दिंडी, रूई छत्रपती ता.पारनेर श्री.विलास पंढरीनाथ दिवटे 
१५ | पांडूरंग प्रासादिक पायी दिंडी, कान्हुर पठार ता.पारनेर श्री.नामदेव गणपत ठुबे 

१६ । संत निळोबाराय दिंडी सोहळा, पुरंदबडे ता.माळशिरस श्री.मोहन यादव ओहळ 

१७ । आंबिकामाता पायी दिंडी सोहळा श्री.सुदर्शन बाळासाहेब पारधी 
१८ | माधवानंद प्रासादिक दिंडी, शिरूर, पारनेर श्री.बाजीराव बन्सी महाजन 
१९ | संत सावतामाळी पायी दिंडी सोहळा,गाडिलगाव ता.पारनेर । श्री.गोकुळ रामभाऊ गाडीलकर 
२० | काळेश्‍वर पायी दिंडी सोहळा श्री.कोरके मनोहर भिकु 

२१ | मळगंगा पायी दिंडी सोहळा,आमदाबाद ता.शिरूर श्री.मनाजी रामभाऊ पवार 

२२  । म्हाळसाकांत पायी दिंडी सोहळा श्री.रामदास धुमाळ 

२३२ । सोमेश्‍वर पायी दिंडी सोहळा श्री.बबन पोपट चिखले 

२४ | माता मळगंगा पायी दिंडी सोहळा, निघोज मा.पारनेर श्री.दत्तात्रय चंदु रसाळ 

२५ | जय हनुमंत पायी दिंडी सोहळा, जांबुत ता.शिरूर श्री.सिताराम भिमाजी म्हस्के 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. १५.०७.२०२४ रोजीचे परिशिष्ट “अ 
अ.क्र. पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
२६ | संत खाशाबा महाराज दिंडी सोहळा गुणोरे ता. पारनेर मनसुब दत्तात्रय बढे 
२७ | परमपुज्य रामदास दुसाने बाबा भक्‍त परिवार दिंडी सोहळा  । श्री.महादेव कान्हु कोल्हे 
२८ | लक्ष्मीमाता पायी दिंडी सोहळा आमदाबाद ता. शिरुर नारायण रामभाऊ पवार 
२९ । जय हनुमान पायी दिंडी सोहळा श्री. मारुती आबासाहेब कवडे 
३० | भैरवनाथ पायी दिंडी सोहळा, पठारवाडी ता.पारनेर श्री.किसन पंढरीनाथ सुपेकर 
38 भैरवनाथ पायी दिंडी सोहळा, वडगांव गुंड ता.पारनेर विलास भाऊ दिवेकर 
३२ श्री. संत मुक्ताई पायी दिंडी सोहळा, टाकळी हाजी ता.शिरूर | विश्‍वनाथ नारायण खामकर 
३२ । सिध्देश्वर पायी दिंडी सोहळा एरंडोली हनुमंत रभाजी इथापे 
३४ | रावडेवाडी पायी दिडी सोहळा, टाकळी हाजी शिवाजीराव वांजुळ 
३५ | नागनाथ वारकरी सेवा मंडळ पायी दिंडी सोहळा भारगांव बापु सोपान पानसरे 
३६ | माधवानंद प्रभू दिंडी सोहळा सदाशिव नगर मोहन यादव ओवाळ 


श्री.संत निळोबाराय संस्थान विश्‍वस्तांनी केवळ दिंडीचे नांव कळविले आहे (विश्वस्तांनी दिंडीप्रमुखांचे नांव व खाते 
क्रमांकबाबत प्रमाणित माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवर) 


३७ । मल्लीकार्जुन भैरबनाथ पायी दिंडी सोहळा घोटवी ता. श्रीगोंदा | --- 
३८  । हंगेश्‍बर पायी दिंडी सोहळा, हंगेवाडी ता.श्रीगोंदा eae 
३९ | सिध्देश्वर दिंडी देऊळगाव राजा = 
४० । संत सदाशिव बाबा दिंडी Eee 
४१ | आनंदाश्रम स्वामी महाराज ae 
४२ | Mt. संत कोंडाजी बाबा पायी दिंडी सोहळा वक 
४३ | भैरवनाथ पायी दिंडी सोहळा > 
४४ | काशी विश्‍वनाथ दिंडी सोहळा > 
४५ | श्रीराम प्रासादिक भजनी मंडळ पायी दिंडी zee 
४६ । विट्ठल प्रासादिक दिंडी सोहळा - 
४७ | श्रीराम पायी दिंडी सोहळा काकणेवाडी ee 
४८ | श्री. भैरवनाथ यशवंत स्वामी दिंडी म 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.५१/अर्थसंकल्प,दि. १५.०७.२०२४ रोजीचे परिशिष्ट “अ* 


अ.क्र. 'पालखी अंतर्गत असलेल्या दिंड्याची नावे दिंडी प्रमुखांचे नाव 
४९ | जय हनुमान पायी दिंडी सोहळा = 
५० | ast पायी दिंडी सोहळा ___ 
५१ | खडको खंडाळा पायी दिंडी सोहळा ___ 
५२ | Seat पायी दिंडी सोहळा a 
५३ | चैतन्य कानिफनाथ महाराज दिंडी _ 
Gx | गणपत बाबा पायी दिंडी ___ 
५५ | कन्हा भिमा प्रासदिक दिंडी _ 
५६ । आंबिकामाता पायी दिंडी सोहळा _ 
५७ | मोरबाबा पायी दिंडी ___ 
ष्ट श्री. दत्त पायी दिंडी सोहळा — 
५९ | संत कान्हू महाराज पायी दिंडी सोहळा ae 
Go श्री. धर्मनाथ पायी दिंडी सोहळा ता 
६१ | धर्मनाथ मधुकर महाराज पायी दिंडी सोहळा --- 
श्री.संत मुक्ताबाई संस्थान मुक्‍ताईनगर, जि.जळगांव 
g नवनाथ महाराज प्रासादिक दिंडी बडोदा श्री.तेजराव महाराज पाटील 
SOMNATH = SES 


44331c4116879d, 


postalCode=400032, st=Maharashi 
-4807C8983 188 1EDES5B0D82CB9991539D1BD33C6F8 
‘A64931D9194D5E2CBDCF56, cn=SOMNATH NAMDEO BAGU! 
0 


7.15 18:14:32 +05'30' 


(सो. ना. बागुल ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


